आदिवासी विकास विभागाच्या केंद्र 
पुरस्कृत योजनांच्या सिंगल नोडल 
खात्यातील «= (SNA) अखर्चित 


शिल्लकींवरील व्याज आणि इतर जमा 
रकमांकरीता नविन लेखाशिर्ष 
उघडणेबाबत. . 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-२०२२/प्र.क्र.१४१/कार्या-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २८ डिसेंबर,२०२२ 


प्रस्तावना:- 

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शाक सूचनास अनुसरून केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या समरूप राज्य 
हिळड्याच्या अखर्चित रकमेवरील व्याज व इतर जमा रकमेसाठी स्वतंत्र नवीन लेखाशिर्ष 
उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मा. महालेखापाल व वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून “केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या 
समरूप राज्य हिऊ्याच्या अखर्चित रकमेवरील व्याज व इतर जमा रकमेसाठी” खालील प्रमाणे 
नवीन लेखाशिर्षास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


(१) मुख्य लेखाशिर्ष - ०२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
उप मुख्य लेखाशिर्ष - ६० इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, 
गौणशीर्ष- ८०१ अनुदानग्राहीकडून अखर्चित शिल्लकीवर व्याज किंवा इतर जमा रकमा, 
गटशीर्ष- (०१) व्याज 
उप गटशीर्ष- (09) (02) सिंगळ नोडल खात्यातील अखर्चित शिल्लकीवरील व्याज 
(आदिवासी विकास विभाग) (०२३५०२६३०१) 


(२) मुख्य लेखाशिर्ष - ०२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
उप मुख्य लेखाशिर्ष - ६० इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, 


गौणशीर्ष- ८०१ अनुदानग्राहीकडून अखर्चित शिल्लकीवर व्याज किंवा इतर जमा रकमा, 
गटशीर्ष- (०२) इतर जमा रकमा 
उप गटशीर्ष- (02) (02) RATS नोडल खात्यातील इतर जमा रकमा, 

(आदिवासी विकास विभाग) (०२३५०२७२०१) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१४१/कार्या-६ 


२. सदर शासन निर्णय प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई यांच्या अनौपचारिक 
संदर्भ सं.सं : ख.वि./चा-१/आदिवासी विकास विभाग/यूओआर-११०/२०२२-२३/५९९, दि. 
१८/११/२०२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
४७/२०२२/अर्थ-१९, दिनांक ०१/१२/२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२२०१६५७३५५८२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Kl RA N Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCod 


डॉन 

Kl S A N RAO 2.5. -68d8b19f123ba59448c0926a91296205b9a87463f83 1 a2 
bee cl 
pset lym=4D88F77C99929CC895AC64CF 186BB11E7252442D, 

‘ialNumber=344DE3FF07B9439DD11CAF728255A5EBOAODD49 
SEF82F989931088637D8211C0, KIRAN KISANRAO PAWAR 
Date: 2022.12.29 15:53:18 +05'30' 
किरण 
(किरण कि.पवार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे स्वीय सहायक 

२. अपर मुख्य सचिव (आदिवासी विकास विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/ 2, मुंबई / नागपूर 

५. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 
आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

७. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/नागपूर/अमरावती 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

९. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२. वित्त विभाग (अर्थ-१९/व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई 

१३. कार्यासन क्र. १२/१९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


